सहायक वनसंरक्षक (गट-अ) 
(कनिष्ठ श्रेणी) विनंती बदल्या. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : एमएफएस-२०२१/प्र.क्र. ७७ (भाग-१) /फ-८. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २३ सप्टेंबर, २०२१ 


पहा :- शासन आदेश महसूल व वन विभाग क्र.एमएफएस-२०२१/प्र.क्र.७७ (भाग-१/फ-८, 
दि.३० ऑगस्ट, २०२१ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


संदर्भाधीन शासन आदेश दि.३० ऑगस्ट, २०२१ अन्वये वन विभागातील सहायक वनसंरक्षक गट-अ 


(कनिष्ठ श्रेणी) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या विनंती बदल्या करण्यात आलेल्या आहेत. 


सदरहू आदेशातील अनु क्रमांक ११ येथील श्री. संजय निवृत्ती वाघमोडे, यांचे पदस्थापनेच्या रकान्यात 
“सहायक वनसंरक्षक (जंकास व कॅम्पा) अलिबाग वन विभाग, स्थित पनवेळ ऐवजी “सहायक वनसंरक्षक 


(प्रादेशिक व वन्यजीव) अलिबाग वन विभाग, स्थित पनवेल” असे वाचण्यात यावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून, त्याचा संकेतांक २०२१०९२३१३०७१९२३१९ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने eee 
SUNIL PANDURANG ०० 


5.4.20=7874792415b92ba519384cacb4 1b53a89cf93dbd96d4be1f7d97fb 
6326eed47, pseudonym=E356063E1710100620E953749C8FAGF8SE9A154E, 


jalNumber=8B7DC58E83C9774E4419A7AEEAC77EAE7CDEA272D759DFB 
2945 1BCFE7E3F04C9, cn=SUNIL PANDURANG PANDHARE 


(सुनिल पांढरे) 
उप सचिव (वने) 
महसूल व वन विभाग. 


१) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
२) मा. राज्यमंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव, 
३) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य,नागपूर. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः एमएफएस-२०२१/प्र.क्र. ७9 (माग-१ /फ-८. 


94) 


प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य,नागपूर. 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ,सामाजिक वनीकरण , महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कार्मिक), नागपूर. 
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव),प. नागपूर. 
मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक/वन्यजीव )/वनसंरक्षक (प्रादेशिक/वन्यजीव) (सर्व) 
वनसंरक्षक (सामाजिक वनीकरण) (सर्व) 

वनसंरक्षक (वन्यजीव) (सर्व) 
महालेखापाल,महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र १/२, 
मुंबई / नागपूर 

जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व) 
प्रधान सचिव (वने) यांचे स्वीय सहाय्यक 

संबंधित अधिकारी ( प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), म.रा.नागपूर यांचे 
मार्फत) 

वन विभागातील सर्व कार्यासने 
निवड नस्ती (फ-८ कार्यासन). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


